आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) 
प्रकल्पासाठी सन २०२४-२५ करीता 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०८२४/प्र.क्र.९३/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जून, २०२४. 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.कृपमं-०११८/प्र.क्र.१३/२१-स, 
दि.३०.०९.२०२०. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व Ta विभाग क्र.योजना-१०२०/प्र.क्र.१८३/२१-स, 
दि.०९.१०.२०२०. 


३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
४) प्रकल्प संचालक, We प्रकल्प यांचे पत्र क्र.मॅग्नेट/लेखा अनुदान रक्‍्कम/२०२४-२५/ 
५९२/२०२४, दि.१५.०४.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्थित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (Maharashtra 
Agribusiness Network-MAGNET) प्रकल्प ६ वर्षासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यास 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.३०.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
मॅग्नेट प्रकल्पासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्य हिश्याकरीता रु.७८००.०० लक्ष व 
बाह्य SAHA रु.१८२००.०० लक्ष असा एकूण रु.२६०००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
झालेला आहे. मॅग्नेट प्रकल्पासाठी चाळू आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर निधीपैकी राज्य हिश्याकरीता 
रु.२७००.०० लक्ष व बाह्य हिऱ्याकरीता रु.६३००.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण रु.९०००.०० लक्ष इतका 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरीता राज्य हिऱ्याकरीता रु.२७००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी फक्त) व बाह्य 
हिऱ्याकरीता रु.६३००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये त्रेसष्ठ कोटी फक्त) असा एकूण रु.९०००.०० लक्ष 
(अक्षरी रुपये नव्वद कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. आशियाई विकास बँक सहाय्थित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) 
प्रकल्पासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत व वितरीत करावयाच्या निधीचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


झासन निर्णय क्रमांकः AMIS ०८२४/प्र.क्र.९३/२१-स 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष राज्य/बाह्य अर्थसंकल्पित निधी | बीम्स प्रणालीवर वितरीत 
हिस्सा उपलब्ध निधी । करावयाचा निधी 
४४३५ ००४८ | राज्य हिस्सा (३०%) ७८००.०० २७००.०० २७००.०० 
४४३५ ००५७ | बाह्य हिस्सा (90%) १८२००.०० ६३००.०० ६३००.०० 
एकूण Foe 2§& 000,00 2000.00 2000.00 


३. महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पासाठी होणारा खर्च खाली नमूद 
केलेल्या दोन लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ करीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय निधीतून 


भागविण्यात यावा:- 
राज्य हिस्सा-लेखाशिर्ष बाह्य हिस्सा-लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. व्ही -3 मागणी क्र. व्ही -३ 


४४३५ - इतर कृषि विषयक कार्यक्रम यावरील 
भांडवली खर्च 

(09), पणन व गुणवत्ता नियंत्रण 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका 

(००(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित 


४४३५ - इतर कृषि विषयक कार्यक्रम यावरील 
भांडवली खर्च 

(09), पणन व गुणवत्ता नियंत्रण 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुंतवणूका 

(००)(०२) आशियाई विकास बँक सहाय्यित 


महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) 


महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) 


(बाह्य हिस्सा ७० टक्के) (कार्यक्रम) 
४४२५ ००५७, 
५४-गुंतवणूका 


(राज्य हिस्सा ३० टक्के) (कार्यक्रम) 
४४३५ ००४८, 
५४-गुंतवणूका 


४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ येथील तक्त्यात नमूद केलेल्या निधीचे आहरण व वितरण 
करण्यासाठी श्री.सु.सं.धपाटे, सह सचिव (पणन) (/००१०), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेला निधी अधिदान व लेखा अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


५. Ae प्रकल्पाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी RTGS सुविधेद्वारे प्रकल्पाच्या 
बँक खात्यावर जमा करावयाचा असून, त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


बँकेचे नाव बँक ऑफ इंडिया, स्वारगेट शाखा, पुणे-०९ 
खात्याचे वर्णन MAGNET SOCIETY PMU 
खाते क्रमांक 050820110000820 
IFSC CODE BKID0000508 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०८२४/प्र.क्र.९३/२१-स 


६. या शासन निर्णयाद्दारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ज्या कारणास्तव मंजूर केलेला 
आहे, त्याच कारणासाठी विनियोग करण्याबाबत प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट संस्था यांनी खात्री 
करावी आणि यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल व निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तत्परतेने 
सादर करावे. 


७. प्रकल्प संचालक यांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची आशियाई विकास 
बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल 
पाठवावा. 


८. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार विहीत 
केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने, सदर परिपत्रकान्वये या विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४९/का.१४३१, 
दि.२४.०४.२०२४ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३५१/व्यय-२/२०२४, 
दि.०२.०५.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०४१६२९२६४५०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADHAVI SANDEEP SHINDE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: c=IN, 

MA D H AVI ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=020531e249e88fe7 4bf6db805f42944e7f29bc0ba613 
4c83c1f183b8cc27f2ff, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4CB1CBBD6A4EE442FDAA6C1B358BF61FEAF9 

SA N D E E Pp S H | N D E AEFC16E8F39E9EE1 DO6B9E8A7AS59, cn=MADHAVI SANDEEP 
SHINDE 


Date: 2024.06.04 16:43:20 +05'30' 


(माधवी सं. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे. 
४. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प, पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) नागपूर. 
. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३/त्रद््ण व हमी कक्ष), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१७-स/रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (29-4). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


